वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर निधीतून शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस 
यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 

देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. १४६ /प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 


, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 


प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


. शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१६/ 


प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७ 


, शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये व विभाग,क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 


प्र.क्र. २८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 


., जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


औरंगाबाद यांचे प्रत्र H. FSPPRA/O/2029/Mar/AAO/06324, दि.१०/०३/२०२१ 


. संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/शादंमवरुना 


/जिवायो/यंसाख/२०२०-२१/म/ ६५७२/२०२१, दि. २७.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस सन २०२०-२१ या आर्थिक 


जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये २,१९,३९,७६५/- (रुपये दोन कोटी एकोणीस 


लक्ष एकोणचाळीस हजार सातशे पासष्ट फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएन-२०२१/प्र.क्र. १४६/प्रशा-१ 


अ यंत्राचे नांव नग प्रती नग एकण यंत्राची 
क्र. संख्या । यंत्राची किंमत किंमत 
१ | डेन्टल ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप ०१ ३६४५००० ३६४५००० 
२ | काम्प्युटराईज्ड डेन्टल ऑक्ल्युजळ अनालिसिस | ०१ ३५००००० ३५००००० 
सिस्टम ( टी-स्कॅन) 
३ | Seine स्कॅनर विथ ३-डी आओर्थोडोटीक | ०१ ४१७७२०० ४१७७२०० 
सॉफ्टवेअर अँड हाय एन्ड कॉम्प्युटर विथ 
एनव्हीआयडीआयए ग्राफिक 
8 | फुल्ली अडजस्टेबल आटिक्युलेटर विथ जा मुव्हमेट | ०१ २३००००० २३००००० 
रिकॉर्डर 
५ | पिझोसर्जरी डिव्हाईस ०१ १४०२१२८ १४०२१२८ 
६ । एईरोसोल रिमोव्हर हाय व्हॅक्युम एस्ट्रा ओरळ | ०९ १४०००० १२६०००० 
UR डिव्हाईस 
३-डी इंडोडोन्टीक सॉफ्टवेअर विथ पीसी मेक ०१ ७५०००० ७५०००० 
कड - कॅम सॉफ्टवेअर फॉर कम्प्लेट SG अंड | ०१ ६५०००० ६५०००० 
कास्ट पाहिअल डेन्चर Hse 
९ | ऑर्थोडान्टीक सॉफ्टवेअर फार डिजीटल मॉडल | ०१ ७३७५०० ७३७५०० 
अँनालिसिस डिजीटल प्लानिंग अँड प्रिन्टींग 
| 36. || आर.व्ही.जी.सेन्सर 02 २४०००० ४८००० 
qq | पोर्टबल SERING एक्स-रे मशीन ( आरव्हीजी | ०३ १६०००० ४८०००० 
कॉम्पॅटीबल ) 
१२ | ऐअर प्युरीफायर ७ स्टेप प्युरीफिकेडान फॉर ४५०, १६ २४००० ३८४००० 
स्क्वे.फिट 
१३ | मिररलेस डिजीटल कॅमरा 02 १५०००० ३००००० 
१४ | आऑर्थोडान्टीक इम्प्ळान्ट किट फॉर स्केलेटल शि २७३०५६ २७३०५६ 
अन्कोरज विथ 930 इम्प्लामेंट ( आयझेडसी) 
इंम्प्लामेंट किट विथ १३० इंम्प्लामेंट) 
१५ | डायग्नोडेन्ट ०१ २६५००० २६५००० 
१६ | प्रोजेक्शन मायक्रोस्कोप ०१ २१४७६७ २१४७६७ 
१७ । युव्हीसी एलइडी लाईट १४ १४००० १९६००० 
१८ | ईन्फ्रारेड डिजीटल नान कान्टेक्ट थर्मामिटर १८ ६५०० ११७००० 
१९ | अँटोमेटीक सॅनिटायझर डिस्पेन्सर १३ ८५०० ११०५०० 
२० | मोटोराईझड UR ०५ २२००० ११०००० 
२१ | रबर डॅम किट | १० | १०३९९ १०३९९० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएन-२०२१/प्र.क्र. १४६/प्रशा-१ 


अ. | आ  खंत्राचेनांव नग प्रती नग | एकण यंत्राची 
क्र. संख्या | यंत्राची किंमत किंमत 
२२ इसम्प्लान्ट रिमोव्हल ०१9 ९८००० ९८००० 
२३ | ब्लॅक कॅबिनेट ०१ ८४३७० ८४३७० 
२४ | रेडिओव्हिजीओग्राफौी ल॑पटाप ०१ ७५००० ७५००० 
२५ | फिंगर पल्स ऑक्सिमीटर १९ २५०० ४७५०० 
२६ | selects ( टॉप लोडींग) ०२ २१००० ७२००० 
२७ | पेरशर सेन्सीटीव्ह we ०१ ३५००० ३०००० 
२८ । मिनी फाईव्ह ERC ०२ १५००० 30000 
(Set) 
२९ | बोन फिक्सेडान स्क्रु किट ०१ २४०५० २४०५० 
30 | यु.व्ही. डिसइन्फेक्छान ट्रॉली ०२ ११३५२ २२७०४ 
३१ एलईडी लाईट ०१ १५००० १५००० 
३२ | try ०१ १५००० १५००० 
एकूण किंमत | २,१९,३९,७६५ 


अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या 
निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 
संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 
करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 
पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


३. सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ तसेच 
अनुषंगीक शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफ किन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएन-२०२१/प्र.क्र. १४६/प्रशा-१ 


& . 


Go 


११ 


१२ 


१२३. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


OWT शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखाळील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


.समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 


निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी . अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास We होईल यानुषंगाने संचालक , वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवरयक असणारी 


यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी झासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/प्र.क्र. २१५ /उद्योग-दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस (GeM ) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएन-२०२१/प्र.क्र. १४६/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद या 
संस्थेने खालील नमूद लेखाशिर्षात मंजूर व प्रत्यक्षात वितरीत होणाऱ्या निधीतून खर्च भागवावा. 


मागणी क्रमांक :- ओ -६३ 
४२१० | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 
भांडवली खर्च 
03 - | वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - | विषमचिकित्सा 
(५५) - | जिल्हा योजना नागपूर 
(09)(44) ia रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करणे 
4Q - | यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १५११) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१४३७५७३११३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ARUN ती 


c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


M U R L | D H A 5a50897b7b2244d66593f50dd7 13da 
83860912503, postalCode=400032, 

street: [=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce 
97ec0978235f63f80f0bc4317129bf38 
1eb48778f2e3d, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

D A H A L E cn=ARUN MURLIDHARRAO 0411६ 
Date: 2021.03.30 19:34:33 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
६. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


